महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या 
संवर्गातील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ), या पदावर 
कार्यरत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वयाची ५५ वर्षे पूर्ण 
केल्यामुळे विभागीय परीक्षेतून सूट देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः विभाप-३३१८/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१६ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा:- 9) शा.शि.व क्री.वि., शासन अधिसूचना क्र. एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२,दिनांक २६.०२.२०१८ 

२) आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/मलोसे/वि.परीक्षा/१८/आस्था- अ/५५१३, 

दिनांक ११.१०.२०१८ 

शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ 
अधिव्याख्याता (गट-अ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम 
२०१८, दिनांक २६.०२.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र 
ळोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण झाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-आ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे आयोजन करण्यात 
येत आहे. 


२. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ 
अधिव्याख्याता (गट-अ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदांसाठी विभागीय परीक्षा नियम-२०१८ नियम ४(१(आ) 
परंतुकातील तरतूदीनुसार शिक्षण सक्षमीकरण झाखेत कार्यरत असणाऱ्या व वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या 
खाली कोष्ठकात नमूद अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षेतून सूट देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम जन्म दिनांक ५५ वर्षे पूर्ण केल्याचा दिनांक 
क्म श्री. अरुण बाबूराव सोनार, २६.१२.१९६० २६.१२.२०१५ 

ज्येठ अधिव्याख्याता 
२. श्री. ज्ञानेश्वर एकनाथ पाटील, २९.१२.१९६० २९.१२.२०१५ 

ज्येठ अधिव्याख्याता 


शासन आदेश क्रमांकःविभाग-३३१८/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१६१७३३२७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Ravindra 
Pralhad Ate = 

(र. प्र. आटे) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे 
उपसंचालक/प्राचार्य, सर्व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण. 

सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था. 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


3 


ल 
wes 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


& 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


